“प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (Project 
Implementation Committee) स्थापना 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र. ३३७/२२/३३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२३ 
प्रस्तावना- 
भारत निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोकसभा/राज्यसभा सार्वत्रिक 
निवडणूका EVM मशिन्सच्या सहाय्याने पार पाडण्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या EVM मशिन्सचा वापर तसेच या EVM मशिन्समध्ये वापरण्यात येणा- 
या पॉवर Ua कालावधी संपुष्टात आल्यावर ते संबंधित राज्यातील प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे अभिप्राय 
घेवून उचित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन सदरहू पॉवर पॅक Recycle करणे/नष्ट करण्याबाबतच्या सूचना 
भारत निवडणूक आयोगाने दि. २६ ऑक्टोबर,२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार 
राज्यात सद्य:स्थितीत EVM/WPAT मधील कालबाहय झालेल्या पॉवर पॅक Recycle/Destroys 
करण्याबाबत ई-निविदा प्रकियेचा अवलंब करावयाचा आहे. 


२. सदर काम हेपुर्णत:तांत्रिक स्वरुपाचे आहे. त्यामुळे निविदा सुचना तयार करण्यापासून ते निविदांची 
छाननी करुन व्यावहारिक दृष्टीने सक्षम अभिकर्त्यांची निवड करणे, या बाबींसाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक 
करणे आव्यक आहे. प्रस्तुत सल्लागार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि. ९.५.२०१९ अन्वये शासनाचे विविध 
विभागांच्या e-Governance (IT Project ) उपक्रमाला सल्लाविषयक सेवा देण्यासाठी निवड करण्यात 
आलेल्या १) M/s. Accenture, 2) M/s. Deloitte, 3) M/s. Ernst & young, ४ M/s. KPMG,4) M/s. 
PWC, ६) M/s. Wipro या कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे ई-निविदा प्रकियेचा अवलंब करतांना 
उपरोक्त संस्थांपैकी एका संस्थेची निवड करावी किंवा अन्य खाजगी सल्लागाराची निवड करावी, यासाठी 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि. २१.९.२०१२ अन्वये विभागाची प्रकल्प अंमलबजावणी समिती 
स्थापन करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


३. वर नमूद केल्यानुसार सहा तांत्रिक सल्लागार कंपन्यांपैकी एका कंपनीमधून एका सल्लागाराची निवड 
करावी किंवा अन्य खाजगी सल्लागाराची निवड करावी, यासाठी पुढीलप्रमाणे अंमलबजावणी समितीची 
स्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी - अध्यक्ष 
सचिव/प्रधान सचिव/अमुस, नियोजन विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी - सदस्य 
सचिव/प्रधान सचिव/अमुस, उद्योग विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी - सदस्य 
सचिव/प्रधान सचिव/अमुस, उद्योग विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी - सदस्य 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान यांचे प्रतिनिधी - सदस्य 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी - सदस्य 


४. सदर समितीने मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांना अपेक्षित असलेल्या कामाचा आढावा 
घेवून ई-निविदा प्रक्रिया उपरोक्त नमूद सहा कंपन्यांपैकी एका कंपनीमार्फत करावी किंवा अन्य खाजगी 
सल्लागारामार्फत ( त्यांच्या सादरीकरण व तांत्रिक क्षमता यांचा विचार ) करुन करावी, याबाबत शिफारस 
करावयाची आहे. या समितीने एक महिन्याच्या आत ही कार्यवाही पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५१८२९१२४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
MA N (0 HA R DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c4c0810e9c94cf92d42a36d93c8f7b6ac18542clee758c9cfdd 


ea906d9cf544, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
RAM C H A N D RA PA R KAR serialNumber=FB436883433 1 6856COF7E793462127AA87FCE45724E 
87929C6889798CD7D2C62, cn=MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
Date: 2023.03.15 18:33:55 +05'30" 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रत, 
१. सचिव/प्रधान सचिव/अमुस, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव/प्रधान सचिव/अमुस, उद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव/प्रधान सचिव/अमुस, उद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक 
६. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


